भारतीय प्रशासन सेवेतील नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या 
अधिकाऱ्यांचे वेतन सामान्य प्रशासन विभागामार्फत अदा 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक एईओ-१०२०/प्र.क्र.१६४/२०२०/भाप्रसे-१(दहा), 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २६.०३.२०२४. 


वाचा :- सामान्य प्रशासन विभाग यांचे आदेश क्र.एईओ-१०२०/प्र.क्र.१६४/२०२०/दहा, दि.०८.०६.२०२०. 


शासन निर्णय :- 

भारतीय प्रशासन सेवेतील नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या अधिकाऱ्यांचे वेतन सामान्य प्रशासन 
विभागामार्फत अदा करण्याकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक 
०८.०६.२०२० रोजीच्या आदेशान्वये धोरण ठरविले आहे. 


२. भारतीय प्रशासन सेवेतील खाली नमूद करण्यात आलेले अधिकारी हे त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
दिनांकापासून नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत आहेत:- 


अ.क्र. भाप्रसे अधिकाऱ्यांचे नाव नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असल्याचा दिनांक 
१. | , _ श्री दिलीप गावडे, भाप्रसे (२००७) दि. ०५.०२.२०२४ पासून 
२. । श्रीम अंशु सिन्हा, भाप्रसे (१९९९) दि. १५.०२.२०२४ पासून 
३. | डा.राजगोपाल देवरा, भाप्रसे (१९९२) दि. २४.०२.२०२४ पासून 
४. श्री इ. रवीद्रन, भाप्रसे (२००८) दि. २०.०२.२०२४ पासून 
५. _ श्रीम नेहा भोसले, भाप्रसे (२०२०) दि.०१.०२.२०२४ पासून 
६. । श्री योगेश म्हसे, भाप्रसे (२००९) दि. २२.०२.२०२४ पासून 


३. उपरोक्त तक्त्यात नमूद ०६ भाप्रसे अधिकाऱ्यांना ते नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असल्याच्या दिनांकापासून 
त्यांना प्रत्यक्ष पदस्थापना देईपर्यंतच्या कालावधीचे वेतन अदा करण्यासाठी, ते नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असल्याच्या 
दिनांकापासून त्यांना प्रत्यक्ष नियुक्‍ती देईपर्यंतच्या कालावधीकरीता og अधिसंख्य पदे निर्माण करुन या 
अधिकाऱ्यांना सदर कालावधीचे वेतन सामान्य प्रशासन विभागांतर्गतच्या लेखाशिर्ष - मागणी क्रमांक ए-४, 
सचिवालय, सर्वसाधारण सेवा, ०९१० सचिवालय (००) (०१), सामान्य प्रशासन विभाग (अनिवार्य), (०१), वेतन, 
(२०५२००२५) मधून अदा करण्यास याद्वारे शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


8. वरीलप्रमाणे उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांचे वेतन अदा करण्याबाबतची कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग, 
कार्यासन-२६ (रोख शाखा) मार्फत करण्यात यावी. 


५. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग अनौपचारीक क्र.१७४/२०२०/आपुक, दिनांक २९.०५.२०२० अन्वये 
प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०२०/प्र.क्र.१६४/२०२०/भाप्रसे-१(दहा), 


६. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३२६१८०२५७६४०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत - 
१ 


०८ 


४) 
टल 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
8) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SUCHITA MOHAN MAHADIK 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2, 


5.4,20=6578e224c4a0d2c9bfb7e7e33b474757c1425d0a03e653bc4f 
0a25b70698158e, postalCode=400032, hi 


erialNumber=E146A6DDC8FB6681D49A5099661D41639DA6C56841 
9F071BB9CDFD8A2E08058C, cn=SUCHITA MOHAN MAHADIK 
* र 


2024.03.26 18:14:31 +05'30' 


( सु. मो. महाडिक) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
महालेखापाल, मुंबई / नागपूर, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, 

सामान्य प्रशासन विभाग, भाप्रसे-३(९), भाप्रसे-४(९-अ), रोखशाखा(२६), 


१०) संबंधित अधिकारी (अंतिम वेतन प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देण्याच्या विनंतीसह), 
११) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


